विशेष केंद्रीय सहाय्ययोजने अंतर्गत “Setting 
up Libraries in Ashram Schools” या 
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.६९/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४.०८.२०१८ 


१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/04/2040-TSP, दि.३०/०५/२०१७ 
२. झासन निर्णय क्रमांक: केंद्रिय-२०१६/प्र.क्र.६४/ का.-१९, दि.२१/०३/२०१७ 
३. झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का.-१९, दि. १९/०८/२०१७ 
४. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.६३/का.-१९, दि. ०९/०५/२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत योजनेअंर्तगत केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ करीता Setting up 
Libraries in Ashram Schools या योजनेकरिता 300.00 लक्ष निधी मंजूर केलेला आहे. सदर निधी संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेची 
अंमलबजावणी आदिवासी विकास विभाग व एकलव्य फाऊंडेशन यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे. या योजनेच्या 
अंमलबजावणी करिता संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
तथापि या झासन निर्णयामध्ये निधी वितरणाच्या पद्धती व वर्षनिहाय वाटपाचे टप्पे नमूद करण्यात आलेले 
नसल्याने सदर योजनेच्या अंमलबजावणी करिता खालील प्रमाणे निधी वितरणाची कार्य पद्धती निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


निधी वितरण्याची कार्य पद्धती - 
अं.क्र वर्ष वितरीत करण्यात येणारा निधी (रु.लक्ष) 
| प्रथम १३८.८१०३० /- 
२ द्वितीय ९१.८९१३० /- 
३ तृतीय ६९.२९८४०/- 
एकूण ३००.००/- 


१. सदर निधी हा आयुक्‍त आदिवासी विकास विभाग यांच्या मार्फत एकलव्य फाऊंडेडान, भोपाळ यांना वर 
नमूद केल्याप्रमाणे वर्ष निहाय टप्प्यानुसार वर्ग करण्यात येईल . 

२. योजनेच्या अंमल बजावणीच्या सुरुवातीला प्रथम वर्षीचा निधी संस्थेला अदा करण्यात यावा. 

३. योजनेच्या सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीच्या समाधानकारक अहवालानंतरच द्वितीय व तृतीय वर्षाचा 
निधी संस्थेस वितरीत केला जाईल. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.६९/का-१९ 


हे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२४१५४८५६८२२४ असा आहे .हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Aj itsing ७ 


प्रत, 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
= f Maharasht 
t, postalCode=400032, 


2.5.4.20=a614ce75be611413980d3efebe7cde81 


1157 1ab1 19e8360b7b526b5 1 59edd099, 
32168d31c7d800af039db3657f6a 


bs 
01d233033f3f7c16b7ca135b2c868025eb3i 
cn=Ajitsing 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. स्वीय सहायक,मा. सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 


Ri 


१०, 
११, 


. आयुक्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

. सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती, नागपूर व नाशिक. 
. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी 


एकलव्य फाऊंडेशन ,भोपाळ 
संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


